सन 2020-29 या वर्षातील प्रत्यर्षित होणारी तरतूद (दत्तमत) 
(कार्यक्रमांतर्गत) 

मागणी क्रमांक व्ही-३, 

“४८५१-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग यावरील भांडवली खर्च ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअं/प्रत्यर्पि-२२२०/(प्र.क्र.१०४/२०२०/१७स 
दालन क्रमांक-६,तळ मजला,(विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-३१ मार्च, २०२१ 
शासन निर्णय :- 


सन २०२०-२१ सहकार,पणन व get विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-३ 
“४८५१-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग यावरील भांडवली खर्च “या लेखात्रीर्षाखाली एकूण अनुदानापैकी 
कार्यक्रमातर्गत रु.१८,९४,०१,०००-/- (अक्षरी रुपये अठरा कोटी चौ-यान्नव लाख एक हजार मात्र) (दत्तमत) एवढी 
तरतूद सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 
२. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनती करण्यात येते की, परिच्छेद-१ मध्ये 
प्रत्यार्पित केलेली रक्‍कम fears शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०४२०११५३५९८९०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, कता 
igitally signed by 
SEEMA BABANRAO one eae te A Sa 


JADHAV 00 ee all 
(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२. महाळेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
७. मा.अ.मु.स. (सहकार) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 
८. मा.प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 
९. सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०. उप सचिव/कार्यासन अधिकारी (कार्यासन -९स/टेक्स२/) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ३२. 
११. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१२. निवडनस्ती का.क्र.(१७स) 


विवरणपत्र -९ 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअ/प्रत्यपि-२२२०/(प्र.क्र.१०४/२०२०)/९७स दि.३१.३.२०२१९ चे सहपत्र 
सन २०२०-२९ या वर्षाच्या अंतिम बचतीच्या प्रत्यापित (समर्पित) रकमा दर्शविणारे विवरणपत्र 
मागणी क्रमांक- व्ही-३,४८५१-ग्रामोद्योग ब लघुउद्योग यावरील भांडवली खर्च (बचत)(-) रक्‍कम असणा-या (कार्यक्रमांतर्गत )योजना 


रु.५५ लाख रकमेचा प्रस्ताव उशीरा प्राप्त असून प्रस्तावावरील त्रुटींची पुर्तता 
न रु.१७६९ लाख रकमेचे प्रस्ताव प्राप्त न 


